Reg.No.NPCITY/ 236-2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ४३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८ / कार्तिक ३-९ , शके १९ ४० [ पृष्ठे ८, किंमत : १०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती 


विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
१-४ 


पृष्ठे 
१-३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


४-८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५३१ . 


विधी व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१८ . 


क्रमांक डिजीपी - १२१५ - प्र.क्र . २८७- का .- १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूदप्रमाणे 
अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती 
करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा कालावधी समाप्त झाल्याने शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये दिनांक 
८ ऑक्टोबर २०१७ पासून पुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


अ.- एक -१ ( १८१२ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८/ कार्तिक ३-९ , शके १९ ४० 


सदर नियुक्तीस दिनांक ८ ऑक्टोबर , २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


अॅड . राजेश्वर रमेश देशपांडे 
अॅड . राजेश्वर शरदराव रेलकर 
अॅड . किरण भास्करराव खोत 
अॅड . आनंद ओंकारराव गोदे 


( ३ ) 
जिल्हा सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


३ 


४ 


२ . 


सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवा शर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवा शर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५३२ . 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१८ . 


क्रमांक डिजीपी - १३१५ - प्र.क्र .३७७ - का .- १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूद 
प्रमाणे विधि अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा कालावधी समाप्त झाल्याने शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये पुढील 
१ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

सदर नियुक्तीस दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 
( २ ) 


पदनाम 
( ३ ) 


( १ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


अॅड . मंगेश श्रीधर भागवत 
अॅड . भोला रामतु चव्हाण 
अॅड . प्रफुल्ल प्रकाशचंद्र तापडीया 
अॅड . दिलीप देवीप्रसाद तिवारी 
अॅड . मिलिंद शरद जोशी 
अॅड . शशीकिरण भवगतीप्रसाद पालोड 
अॅड . कौस्तुभ सुधाकर लवाटे 
अॅड. गोविंद अनंतराव विचोरे 
अॅड . धनराज अंबादासराव नवले 
अॅड . पंकज रामेश्वर इंगळे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


६ 


७ 


८ 


९ 
१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८/ कार्तिक ३-९ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 

( ३ ) 
११ अॅड. सुनिल अविनाश देशमुख 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
१२ अॅड. दिपक मारोतराव आंबलकर 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
१३ अॅड . प्रशांत विजयराव देशमुख 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवा शर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्येदिलेल्या सेवा शर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


२ . 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५३३ . 

मंत्रालय ,मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ६ ऑक्टोबर , २०१८ . 


क्रमांक डिजीपी-३ ९ १५ - प्र.क्र .३७८ - का .- १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार वाशिम जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूद प्रमाणे 
अधिवक्त्यांची सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये 
२ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा कालावधी समाप्त झाल्याने शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ७ ऑक्टोबर 
२०१७ अन्वये दिनांक ८ ऑक्टोबर , २०१७ पासून पुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस दिनांक ८ ऑक्टोबर , २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अनुसूची 


नाव 


अ . क्र . 

( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


अॅड . श्रीराम नारायणराव काळू 
अॅड . अभिजित रघुनाथ व्यवहारे 
अॅड. पुरूषोत्तम सदाशिव ढोबळे 


२ . 


सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवा शर्ती व मानधन) नियम , १९ ८४ यामध्येदिलेल्या सेवा शर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८ / कार्तिक ३-९ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १५३४ . 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ६ ऑक्टोबर , २०१८ . 


क्रमांक डिजीपी - ४११५ - प्र.क्र .३७९ - का .- १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार यवतमाळ जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता खालील अनुसूचित नमूद 
प्रमाणे विधी अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा कालावधी समाप्त झाल्याने शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये पुढील 
१ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

सदर नियुक्तीस दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०१८ पासुन पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदत वाढ देण्यात येत आहे. 

अनुसूची 


नाव 


अ . क्र . 
( १ ) 


१ 


२ 


( २ ) 
अॅड . निती नवनीत दवे 
अॅड . प्रशांत अजाबराव मानकर 
अॅड . निर्मल महेश कोंडबाराव 
अॅड . शुभांगी विरेंद्र दरणे 
मंगेश 

सुधाकरराव गंगलवार 
अॅड . अरूण अंबादास मोहोड 


पदनाम 

( ३ ) 
जिल्हा सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


३ 


४ 


५ 


अॅड . 


६ 


२ . 


सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती व मानधन ) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवा शर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजीव केळुसकर , 

अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १५३५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि ८००-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७ - अ-२, दिनांक १ सप्टेंबर , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे 
असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २५-३१, २०१८ /कार्तिक ३ ९ , शके १ ९ ४० 


५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लघुसिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव : 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-४७-२०१०-२०११ , 
पिठोडा , तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती. 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित ( क्षेत्र ) 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


( १ ) 


हे . 


आर 


१ 


२/१ 


० ०६ 


२ 


० ०३ 


३ 


२/२ 
३/३ अ 
३/४ 


० १२ 


० ०३ 


एकूण 


० २४ 


अ.-एक-२ ( १८१२) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८/ कार्तिक ३-९ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - गणेशपुर रेडवा पिठोडा घाटलाडकी रस्त्याची सुधारणा करणे. 

रस्त्याचे कामाकरीता 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


सदर रस्त्याचे 

कामामुळे परिसरातील लोकांना शेतातील माल मुख्य बाजारपेठेमध्ये नेता 
येईल. यामुळे शेतक -यांना आर्थिक लाभ होईल तसेच तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध 
होतील . तसेच शालेय व आरोग्य विषयक सुविधेकरीता तालुक्याचेठिकाणी जाण्या 
येण्याकरीता जवळचा रस्ता तयार होईल . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब , माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र . ३- अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क ) नुसर सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लघु सिचंन कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १५३६ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि ८१७-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे 
असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८/ कार्तिक ३-९ , शके १९ ४० 


७ 


( 


जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) : 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघुसिंचन कामे, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अ.क्र . 
( १ ) 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१-४७-२०१०-२०११ . 
गाव रेडवा , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती. 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित ( क्षेत्र ) 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
२/१ 

० ०२ 
२/२ 

० ०२ 
२/३ , २/४ 

० ०३ 


१ 


२ 


३ 


४ 


१२ 


० ० ९ 


० ०५ 


६ 


३०/३ 
१३/२ 
१३/३ 


००८ 


७ 


० ०६ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २५-३१ , २०१८/ कार्तिक ३-९ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक- चालू 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 
० ०४ 


८ 


९ 


० ०४ 


१० 


० ०३ 


११ 


० ०३ 


१३/४ 
१४ पैकी 
१४ पैकी 
१४ पैकी 
१४/२ पैकी 
१४/२ पैकी 
१४/२ पैकी 
१४/२ पैकी 


१२ 


००४ 


१३ 


० ०३ 


१४ 


००४ 


१५ 


० ०६ 


एकूण 


०६६ 


: 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गणेशपुर रेडवा पिठोडा घाटलाडकी रस्त्याची सुधारणा करणे . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

रस्त्याचे कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सदर रस्त्याचे कामामुळे परिसरातील लोकांना शेतातील माल मुख्य बाजारपेठेमध्ये नेता 
येईल . यामुळे शेतक - यांना आर्थिक लाभ होईल तसेच तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध 
होतील. तसेच शालेय व आरोग्य विषयक सुविधेकरीता तालुक्याचेठिकाणी जाण्या 
येण्याकरीता जवळचा रस्ता तयार होईल . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब , माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५ -प्र.क्र . ३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची-- पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
निरंक 
निरंक 


टीप उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लघु सिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


